दि. २६ जानेवारी- प्रजासत्ताक दिनी, 
शासनाच्या मुख्य कार्यक्रमामध्ये चित्ररथांचे 
संकल्पित चित्र उभारणीच्या अनुषंगाने 
मार्गदर्शन करण्याकरीता समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन निभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक : सीईआर-२०१८/प्र.क्र.२५३/३० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : of डिसेंबर, २०१८. 


शासन परिपत्रक :- 

दि. २६ जानेवारी- प्रजासत्ताक दिनी मुंबईतील शासनाच्या मुख्य कार्यक्रमामध्ये चित्ररथांचे 
संकल्पचित्र आणि चित्ररथ उभारण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याकरीता समिती गठन करण्याचे या 
विभागाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार शासनाच्या विविध विभागांनी तयार केलेल्या चित्ररथांचे 
संकल्पचित्र आणि चित्ररथ बांधणी/उभारणीबाबत विभागांना मार्गदर्शन करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


१ सह सचिव, राजशिष्टाचार-३०, सामान्य प्रशासन विभाग व अध्यक्ष 
२ उप सविव, सांस्कृतिक कार्य विभाग सदस्य 
३ अधिष्ठाता, जे.जे.स्कृल ऑफ आर्ट, मुंबई ; सदस्य 
४ अधिष्ठाता, सर जे.जे. उपयोजित कला महाविद्यालय ० सदस्य 
५  सहव्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास : सदस्य 
महामंडळ 
६ सहव्यवस्थापकीय संचालक, चित्रनगरी, गोरेगाव 9 सदस्य 
७ संचालक, नाट्य विभाग, मुंबई विद्यापीठ ळं सदस्य 
८ संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय > सदस्य 
९ अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजशिष्टाचार-३०,  : सदस्य सचिव 


२. दरवर्षी, दि. २६ जानेवारी- प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनामधील, संबंधित विभागाने सादर 
केलेल्या चित्ररथांसंदर्भात एक कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्यासाठी व संबंधित विभागास ही समिती 
मार्गदर्शन करील. तसेच चित्ररथांचे नियोजन, चित्ररथांसाठी मैदानावर सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत तसेच संबंधीत विभागास याअनुषंगाने सहकार्य करणे व त्यांना आवश्यक ती माहिती 
वेळोवेळी देण्यासाठी कक्ष अधिकारी- सामान्य प्रशासन विभाग, राजशिष्टाचार-३० हे समन्वयक 
म्हणून कामकाज पाहतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीईआर-२०१८/प्र.क्र.२५३/३० 


3. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१२०६१५२४३२५१०७ आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Gopalkrishna Gaikwad 
R H d DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
वे] e n la Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
G | k H h G H k d 2.5.4.20=e18e8c2154c8ecbcf0edc 1 fcc5b3e74c50aa53537f32c4 
0 p a | l S 1 n a a I Wa Oea2c1af9814e56681, cn=Rajendra Gopalkrishna Gaikwad 


Date: 2018.12.06 15:28:18 +05'30' 


(रा. गो. गायकवाड) 
शासनाचे अवर सचिव 


१. प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सह सचिव (कार्यासन-३०), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. उप सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अधिष्ठाता, सर जे.जे. स्कृल ऑफ आर्ट, मुंबई 

५. अधिष्ठाता, सर जे.जे. उपयोजित कला महाविद्यालय, मुंबई 

६. सहव्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई 

७. सहव्यवस्थापकीय संचालक, चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई 

८. संचालक, नाट्य विभाग, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

९. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

१०.सर्व कक्ष अधिकारी (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत: 
७ निवडनस्ती (कार्यासन-३०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


